शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या योजने अंतर्गत सन 
२०२०-२१ मधील अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अविवि -२०२१/प्र.क्र.६०/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: - १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०.०२/ प्र.क्र. १२८/अर्थोपाय, 
दि.०६/०६/२००८ 
2) झासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि -२०२० /प्र.क्र.७७/का-९, 
दि.३१/०३/२०२१ 
3) मा. श्री. उदयसिंग स. राजपूत वि.स.स. यांनी, मा. मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) 
यांना संबोधित HIS दि.२१/०६/२०२१चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ. क्र. ६ येथील क्र. (२३) व (२४ औरंगाबाद 
जिल्हयातील कन्नड म.न.पा./न.पा. / न.प. येथीळ विकासकामांना खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आळी 
होती. 


अ. | जिल्हा | म.न.पा./ | क्र. कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र. न.पा. / न.प. (रुपये) 


६ | औरंगाबाद कन्नड २३ | दोम दोम शाहदावल दारुल खुदल कब्रस्तान, | २० लाख 
कन्नड sex येथे संरक्षण भित बांधणे व 
हायमास दिवे लावणे 

२४ | मार्कन काली मस्जिद कन्नड sex येथे | ५लाख 
कब्रस्तान संरक्षण भिंतीचे डागडुगी व विकास 
कामे 


एकूण रुपये | २५ लाख 


उक्त संदर्भ क्र.३च्या दि.२१/०६/२०२१च्या पत्रातील विनंतीनुसार वरील औरंगाबाद 
जिल्हातील, कन्नड म.न.पा./न.पा./ न.प. करिता मंजूर विकासकामे रद्द करुन त्या ऐवजी संदर्भ क्र.१ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील अल्पसंख्याक 
विकास विभागाच्या दि.३१/०३/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट " अ" मधील अ. क्र. ६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि -२०२१/प्र.क्र.६०/का.९ 


येथील क्र. (२३) व (२४ औरंगाबाद जिल्ह्यातील, कन्नड म.न.पा. /न.पा. / न.प. करिता मंजूर कामांचे 
नाव या समोरील रकान्यामध्ये अंडात: JSS करुन खालीलप्रमाणे कामे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. जिल्हा म.न.पा. कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र न.पा./न.प. (रुपये) 


६ औरंगाबाद कन्नड  दोम दोम शाहदावल दारुल खुलद कब्रस्तान, कन्नड हाहर १० लाख 
चे वॉल कंपाऊंड करणे. 


दोम दोम शाहदावल दारुल खुलद कब्रस्तान, कन्नड हहर १० लाख 
येथे हायमास्ट लाईट व सुशोभिकरण करणे. 


मार्कज काली मस्जिद कन्नड शहर, कब्रस्तान येथील वॉल ५ लाख 
कंपाऊंड चे सुशोभिकरण करणे. 


एकूण रुपये २५ लाख 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥॥8॥॥8/9॥॥.9०५.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०८०९१६३९१४०८१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
3. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०.संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि -२०२१/प्र.क्र.६०/का.९ 


१२. मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१४. निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


